महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई यांच्या ' कार्यालयातील लिपीक संवर्गातील 
कार्यालय अधिक्षक (roid) ते पोलीस 
महासंचालक यांचे वरिष्ठ उपसहायक या संवर्गातील 
अधिका-यांच्या बदल्यांचे अधिकार पोलीस 
महासंचालक यांना प्रदान करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन निर्णय, क्रमांक : रापोसे-११०८/प्र.क्र.७३/पोल-१अ, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, दिनांक : २९ फेब्रुवारी, २००८ 


वाचा : महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 


पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ 


शासन निर्णय :- महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या कार्यालयातील 
खालील नमूद विवरणपत्रातील अधिका-यांची वेतनश्रेणी खालील प्रमाणे आहे. 


घुलेखक (रुपये ६५००-१०५००) 
T अधिक्षक (रुपये ५५००-९०००) 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ६ मधील तरतुदीनुसार 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, यांच्या कार्यालयातील लिपीक संवर्गातील वरील 
विवरणपत्रात नमूद संवर्गातील गट-अ व गट-ब दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यास गृह 
विभागाच्या सचिवांशी विचारविनिमय करुन गृह विभागाचे प्रभारी मंत्री म्हणून मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) 


हे सक्षम प्राधिकारी आहेत. 


RETR { 4 नप" +3 t Yoor 4-08) t 
\DAPOL-1A\2007\GRICR 73-2008 1 


C&. प.प, 


‘2. 
2. उपरोक्त अधिनियमातील कलम ६ मधील परंतुक (दोन) नुसार बदली PRON सक्षम 


प्राधिकाऱ्याला सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे या कलमाखालील त्यांचे अधिकार त्यांच्या 
कोणत्याही दुय्यम प्राधिकाऱ्याकडे सोपविता येतील अशी तरतूद आहे. त्यास अनुसरुन परिच्छेद क्र.१ 
मधील विवरणपत्रात नमूद महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, यांच्या कार्यालयातील 


लिपीक संवर्गातील गट-अ व गट-ब या दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम ४ (१) व गट-ब या दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम ४_(१ 
ax (२) मधील तरतुदीप्रमाणे महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक यांच्या कार्यालयांतर्गत बदल्या कार्यालयांतर्गत बदल्या 
करण्याचे अधिकार महासंचालक, पोलीस a cei महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, यांना प्रदान महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, यांना. tr 
करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. या अधिनियमातील नियम क्र.४ (४) (दोन) आणि ४(५) | 


मधील तरतुदीप्रमाणे बदल्याचे अधिकार सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे राहतील. 


3. सदर आदेश, महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय 
कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ६ AT Wee 
(दोन) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


४, सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या. वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला 
असून, त्याचा संगणक सांकेतांक २००८०२२९१२४९२७००१ असा आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार व नावाने, 


अ. 
n ae 
| (सु. जॅ. महाजन ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. ; 


प्रति, 
सर्व विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य. । 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
मा.उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, 
मा. राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, 
निवडनस्ती - पोल-१अ, 


1111111111) 


६) १-१॥४ - प्रा 


१५ -PAVZOUAGRICH 73-2008 2 


| 


